पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) 
राबविण्याबाबतचे प्रशिक्षण घेण्याकरीता 
“नोडल ऑफिसर” (Scheme Manager) 
आणि मास्टर ट्रेनर्स नियुक्‍त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ नोव्हेबर, २०१७ 


वाचा: BRA पत्र क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ, दिनांक ५ जानेवारी, २०१७. 


शासन परिपत्रक:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांची प्रदाने करण्यासाठी पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम 
(PFMS) प्रणालीमार्फत राज्यांना निधी वितरीत केला जातो. योजनांच्या अंमलबजावणी करीता कार्यालयांच्या 
पदानुक्रमाद्वारे निधीचे निम्नतर वितरण सदर प्रणालीव्दारे करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे 
विभागाकडून पुढील स्तरावरील नोंदणी, तसेच संबंधित स्तरावरील संस्थांमध्ये/कार्यालयात कार्यरत 
अधिकारी/कर्मचारी यांची नोंदणी करणे व PEMS प्रणाली मार्फतच लाभार्त्यांना योजनांचे Sra थेट त्यांच्या 
बँक खात्यात प्रदान करणेसाठी प्रणाळीचा वापर कसा करावयाचा याबाबतचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी विभागाच्या 
उपरोक्त दि. ५.१.२०१७ च्या पत्रान्वये अधिकारी/कर्मचारी यांच्या गटाची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 


2, सदरहू गटातील सदस्यांपैकी श्री. स.श. जगदाळे, अवर सचिव (नोडल अधिकारी) हे सेवानिवृत्त झाले 
आहेत. सबब सदर गटाची पुढीलप्रमाणे सुधारित नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शि श्री. रणजीत आ. पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, | नोडल अधिकारी 
मंत्रालय, मुंबई 
श्री. संजय शहा, वित्त नियंत्रक, म्हाडा, वांद्रे (पू), मुंबई स्किम मॅनेजर 
श्री. ULAR. रंगाली, लेखा अधिकारी, म्हाडा, वांद्रे (पु), मुंबई मास्टर ट्रेनर्स 
श्रीमती एम.एस. नायक, सहायक लेखा अधिकारी, म्हाडा, वांद्रे | मास्टर ट्रेनर्स 
(प), मुंबई 
५ | stadt सविता बोडके, आय.सी.टी. ऑफीसर, म्हाडा, वांद्रे (प, | मास्टर ट्रेनर्स 
मुंबई 


३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७१११६१४४७०७६६०९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed ७/॥॥.1.8॥ 
Go’ it Of Mah 


५ Depart it, postalCode=400032, 
M.U.Bharose =" 
2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d8 
925d44d15f7dbd61 babb4aeédf, -M.U.Bharose 
Date: 2017.11.16 14:51:56 +05'30' 


(4.3. भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) अ.मु.स. गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र. ९५/अर्थ 


२) प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, मंत्रालय, मुंबई 
३) सह सचिव/उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मुख्याधिकारी, मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर 
गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळे. 
) मुख्य अधिकारी, दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, मुंबई 
) श्री. र. आ. पाटील, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 
) श्री. संजय शहा, वित्त नियंत्रक, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 
) श्री. एन.आर. रंगारी, प्रशासकीय अधिकारी, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 
qo) श्रीमती एम.एस. नायक, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (प), 
मुंबई 
११) श्रीमती सविता बोडके, आय.सी.टी. ऑफीसर, म्हाडा प्राधिकरण, वांद्रे (पू), मुंबई 
१२) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) निवड नस्ती (अर्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


